सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , जुलै १२ , २०२२ / आषाढ २१ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक २५६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ८ , अंक ९ ६ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


भाग चार - ब - २५६-१ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

गो . ते . रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला , गो . ते . रुग्णालय संकुल , नवीन मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २ ९ जून २०२२ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र शरीररचना शास्त्र अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 

— 

क्रमांक एमईडी -१०२१ / प्र.क्र . १ ९ ० / २१ / शिक्षण - २. – महाराष्ट्र शरीररचनाशास्त्र अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा अधिनियम अकरा ) च्या 
कलम २ पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , श्रीमती शालिनीताई मेघे , 
आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल ॲन्ड रिसर्च सेंटर , भिलेवाडा , भंडारा या संस्थेला उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट - कलम 
( १ ) , ( २ ) व ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनार्थ , उक्त संस्था सदर अधिनियमाच्या कलम ५ - ई मधील तरतुदींचे पालन करेल या 
अटीच्या अधीन राहून , मान्यताप्राप्त संस्था म्हणून घोषित करीत आहे . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुरेन्द्र चानकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै १२ , २०२२ / आषाढ २१ , शके १ ९ ४४ 

MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


G. T. Hospital New Building , 9th floor , G. T. Hospital Complex , New Mantralaya , 
Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001 , dated the 29th June 2022 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT , 1949 . 

No. MED . 1021 / C.R. - 190 / 21 / EDU - 2. - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act ( XI of 1949 ) , the Government of Maharashtra hereby 
declares the Smt . Shalinitai Meghe Ayurvedik Medical College , Hospital and Research Center , 
Bhilewada , Bhandara as an approved institution for the purposes of sub - section ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of 
section 5 of the said Act , subject to the condition that the said institute shall comply with the provisions 
of section 5E of the said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURENDRA CHANKAR , 

Deputy Secretary to the Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


